वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील १७५ अस्थायी पदांना दिनांक 
१ सप्टेंबर, २०२४ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२५ या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. :-वैमाशा-२०२२ / प्र.क्र. १०३/ ग्रासं-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा:- 9) शासन निर्णय क्र -वैमाशा-२०२२ /प्र.क्र. १०३/ग्रासं-३ दिनांक १०/०४/२०२४, 
२) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण- 
१०१७/प्र. क्र.१५६/ना.पु.१२, दि. १८ /०४/२०२२ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि- २०१६/प्र. क्र. ८/१६/ आ.पु.क. 
दि.६ सप्टेंबर, २०२४ 
४ नियंत्रक, वैधमापन झास्त्र यांचे पत्र क्र.पदनि (१५) -११२३ / प्र.क्र.१/वैमाशा-१/ 
७३७, दि. २५/०९/२०२४ 
प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक १८ एप्रिळ, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभागाचा सुधारित आकृतीबंधामध्ये वैध मापन शास्त्र यंत्रणेतील पदांचा आढावा घेवून सूधारित 
आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. सदर झासन निर्णयान्वये वैध मापन शास्त्र यंत्रणेसाठी एकूण ६६१ 
पदांना मंजूरी देण्यात आली असून उर्वरित वाहनचालक /वाहनचालक (जड) /क्रेन चालक/ 
शिपाई/नाईक/हमाल या संवर्गाची एकूण २८३ पदे मृत घोषीत केली आहेत. 


२. उपरोक्त १ येथील शासन निर्णयान्वये नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील मुंबई आणि जिल्हा स्तरावरील आस्थापनेवर असलेल्या पदांपैकी १७५ अस्थायी पदांना दिनांक 
०१/०३/२०२४ ते दिनांक ३०/०९/२०२४ (सहा महिने) या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर 
मुदतवाढ संपुष्टात आली आल्यामुळे त्यापुढील मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
यासंदर्भात शासनाने आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र यांच्या यंत्रणेसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या गट-अ ते गट-क मधील विविध 
संवर्गातून एकूण १३२ अस्थायी पदे व गट-क व गट-ड संवर्गात मृत घोषित केलेल्या २८३ पदांपैकी कार्यरत 
असलेल्या एकूण ४३ अस्थायी पदे (१३२--४३ १७५) असे एकूण १७५ अस्थायी पदांना या शासन निर्णयासोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविलेल्या एकूण १७५ अस्थायी पदांना सद्यस्थितीत दिनांक ०१/०९/२०२४ 
ते दिनांक २८/०२/२०२५ (सहा महिने) पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक, 
एम-३, मुख्य लेखाश्ीर्ष ३४७५, इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवा (१०६), वजन व मापे यांचे विनियमन (००) (०१) 
वजने व मापे विनियमन, (३४७५००९३)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२४ - २०२५ या 
वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


2. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६ /प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क. दि. 08/08/2028 अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सदरचा are निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैमाशा-२०२२ / प्र.क्र. १०३/ ग्रासं-३ 


३. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४१००११७२७४९२९०६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by POOJA PRASAD MANKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 
SUPPLY AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
5. 


4.20=2587c101141 ff0822d1f39f866ca3537dfcOe52728(898604a7 


5ff77b46e7415, postalCode=400032, st=Mah. 
rialNumber=3063036B7F64E99SED6A8BC7C9FBB1ASA10E6562F7 
3D65107AD668D006B3B 164, cn=POOJA PRASAD MANKAR 
Jate: 2024.10.01 17:14:17 +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र-वरीळप्रमाणे 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञयेता), मुंबई / नागपूर 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ ( लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय-४/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई 

नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सर्व सह नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, कोकण, मुंबई 
महानगर विभाग, ( नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई यांचे मार्फत) 

वित्तीय सछ़ागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई (३ प्रती) 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

सर्व उप नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र. (नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, मुंबई यांचे मार्फत) 
निवडनस्ती (ग्रासं-३) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैमाशा-२०२२ / प्र.क्र. १०३/ ग्रासं-३ 


विवरणपत्र-अ 


शासन निर्णय क्रमांक -वैमाशा-२०२२/ प्र. क्र. 903/ ग्रासं-3३ दि. १ ऑक्टोबर, २०२४ अन्वये दि. १ सप्टेंबर, 


२०२४ ते दि. २८ फेब्रुवारी, २०२५ पर्यंत ( मुदतवाढ )पुढे चाळू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदे. 


अ.क्र पदनाम पदे 
Le सह नियंत्रक वैधमापन शास्त्र २ 
२ उप नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र ९ 
३ स्वीय सहायक i जर... 
४ अधिक्षक २ 
4 सहायक नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र १४ 
६ निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र ४२ 
वरिष्ठ लिपीक २ 
लिपीक-टंकलेखक १३ 
प्रयोगशाळा सहायक २ 
१० क्षेत्र सहायक ४५ 
a q वाहन चालक (मृत संवर्गातील शिपाई पदावर कार्यरत 4 
असलेली अस्थायी पदे) 
१२ शिपाई (मृत संवर्गातील शिपाई पदावर कार्यरत असलेली ३८ 
अस्थायी पदे) 
एकूण १७५ 


Digitally signed by POOJA PRASAD MANKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 
SUPPLY AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 


MANKAR 


2.5.4.20=2587101141ff0822d 1f39f866ca3537 dfc0e52728f898604a 
75ff77b46e7415, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serial INumber=3063036B7F64E995ED6A8BC7C9FBB1ASA10E6562F 
73D65107AD668D006B3B 164, cn=POOJA PRASAD MANKAR 

Date: 2024.10.01 17:14:39 +05'30" 


(पूजा मानकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


